सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ, राहुरी या विद्यापीठास ३५-भांडवली 
मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत.... (कार्यक्रम खर्च) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२२/प्र. क्र.१६५/७-अओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 9) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुवि-१४२१प्र.क्र.१४१/७-अ, 
दि.१०.१२.२०२१. 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-अ, 
दि.२०.०७.२०२२. 
४) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/बांध/२०८०/ 
२०२२, दि.१०.०८.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 


सहाय्य, (००)(०६) महात्मा Ho कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या 


लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 


१ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २१% प्रमाणात एकूण 


रु.११५५.०० ore निधी वितरीत करण्यास संदर्भ क्र.०३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी 


आहे. मौजे काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक येथील कृषि विज्ञान संकुलातील कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन 


महाविद्यालय व कृषि अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या बांधकामांकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र. ०४ च्या पत्रान्वये 


नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 


प्रस्ताव सादर केळेला आहे. त्याअनुषंगाने महात्मा Ho कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषि विज्ञान 


संकुलातील कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय व कृषि अतन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या 


बांधकामाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.१६५/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 


२४१५ ००७२, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालीलप्रमाणे एकूण रु.२९,७०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी सत्तर 


लाख फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल 


पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट योजना/योजनेंतर्गत प्रशासकीय | सन २०२२-२३ | यापुर्वी या शासन 
येणारे महाविद्यालय | मान्यता या आर्थिक वर्षात | वितरीत निधी | निर्णयान्वये 
किंमत अर्थसंकल्पीत वितरीत 
(अनावर्ती) । तरतूद करावयाचे 
अनुदान 
१ २ 3 8 4 द 9 
q मागणी क्र. डी-३, कृषि विज्ञान | १६९२४.०० | ५५००.०० ११५५.०० २९७०.०० 
०१ पिकसंवर्धन, संकुलातील 
१२० इतर संस्थांना | कृषि व्यवसाय 
सहाय्य, व्यवस्थापन 
(ooo) महात्मा फुले | महाविद्यालय व 
कृषि विद्यापीठाला | कृषि अत्नतंत्रज्ञान 
सहायक अनुदान | महाविद्यालय, मौजे 
(कार्यक्रम), काष्टी, ता. 
२४१५ ००७२, माळेगाव जि. 
३५-भांडवली मत्तेच्या | नाशिक 
निर्मितीकरिता 
अनुदान 
एकूण २९७०.०० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
१) वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.१६५/७-ओ 


३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 
अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्गकरुनये किंवा खर्च करु नये. 

४ ज्या योजनांतर्गत योजनांचा काळावधी संपळेळा आहे, ser योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hoch सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात 
येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक 
वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात SIGS अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय 
तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षातर्गत 


मंजूर bods अनुदान शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक:ओअजीयु-१०७२/१८४७१/'व्ही, 


दि.२७/०९/१९७२ आणि शासन निर्णय, क्रमांक: कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दि. २५/४/२००३ मध्ये 


नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.१६५/७-ओ 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५९/का.१४३१ 


दि.०७.११.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२७/२०२२/व्यय-१, दि.११.११.२०२२ नुसार 


देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०११११८४०३९१९०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
0: 


0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8 
.95d1969e585fffe, postal 


CHANDIWADE $s 1 ee 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.मंत्री(बंदरे आणि खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
६. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१५.कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ /23t, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१६.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


